अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य हातमाग महामंडळ ्मर्या., 


नागपूर या पदावरील नियुक्तीबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक हातमाग-२०१८/प्र.क्र.११९/टेक्स-३ 
१४ वा मजला, नवीन प्रशासकीय भवन, 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक :- ०७ डिसेंबर, २०१८ 


शासन निर्णय :- 


महाराष्ट्र राज्य हातमाग महामंडळ मर्यादित, नागपूर च्या “अध्यक्ष" पदाच्या नेमणूकीसाठी 
विहित करण्यात आलेल्या संस्थापन नियमावलीच्या (Article of Association) कलम ७२ व ८५ 
अन्वये, मा. राज्यपाल महोदयांना प्रदान केलेल्या अधिकारान्वये मा. राज्यपाल महोदयांनी दिलेल्या 
मान्यतेस अनुसरुन श्री. WHT नकुल पाटील, मु.पो. पडघा, ता. भिवंडी, जि. ठाणे यांची संचालक 
पदासह अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य हातमाग महामंडळ मर्यादित, नागपूर म्हणून नियुक्‍ती करण्यात येत 
आहे. 


२. श्री. प्रकाह नकुल पाटील हे मा. राज्यपाल महोदयांच्या पुढील आदेशापर्यंत संचालक तसेच 
अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य हातमाग महामंडळ मर्यादित, नागपूर या पदावर कार्यरत राहतील. 


३. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यांत आला असून त्याचा सांकेतांक क्रमांक २०१८१२०७१५५६५४१५०२ असा आहे. हा 
आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकीत करुन काढण्यांत येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावांने, 


Digitally signed by Pramod 0. Tupe 
p fa mM O d D DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=Co-Op, 
e Marketing And Textile Department, 
postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=28590802f030b209e5b 1d488527383f61acb2a 
ग U p e 10c00b8e97 1 8dcbbc845a30f9b, cn=Pramod D. Tupe 
Date: 2018.12.07 16:03:49 +05'30' 
(प्रमोद द. तुपे) 


कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 


मा. राज्यपाल, महाराष्ट्र राज्य यांचे सचिव, राजभवन, मलबार हिल, मुंबई 

मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, मंत्रालय, मुंबई 

मा. मंत्री (Tara) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

मा. राज्यमंत्री (वस्त्रोद्योग) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

५. श्री. WHT नकुल पाटील, मु.पो. पडघा, ता. भिवंडी, जि. ठाणे 

६. प्रधान सचिव (सहकार) यांचे स्वीय सहाय्यक, सहकार, पणन व gear विभाग, 
मंत्रालय, मुंबई 

७. सचिव (वस्त्रोद्योग) यांचे स्वीय सहाय्यक, सहकार, पणन व वस््रोद्योग विभाग, मंत्रालय, 

मुंबई 


Cc WwW A Oo 


शासन निर्णय क्रमांकः हातमाग-२०१८/प्र.क्र.११९/टेक्स-३ 


८. सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, पुणे 

९. संचालक (वस्त्रोद्योग), TAT संचाळनालय, महाराष्ट्र राज्य, नागपूर 

१०. महालेखापाल, (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-१, मुंबई / महाराष्ट्र-२, नागपूर 
११. महालेखापाल, (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र-१, मुंबई / महाराष्ट्र-२, नागपूर) 
१२.व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य हातमाग महामंडळ मर्या., नागपूर 
१३. विभागीय सहनिबंधक, सहकारी संस्था (सर्व) 

१४ प्रादेशिक उपसंचालक, (वस्त्रोद्योग), नागपूर / औरंगाबाद / मुंबई / सोलापूर 
१५. जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था, नागपूर 

१६. अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक मर्या., मुंबई 

१७. अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई 

१८. कोषागार अधिकारी, नागपूर 

१९. निवड नस्ती (टेक्स-३) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


